जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०२२३/प्र.क्र.५५/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० मार्च, २०२३. 


पहा १ :. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०.०९.२००१. 
२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०२२२/प्र.क्र.३१/कार्यासन ११, दि.१९.०९.२०२२. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.०८.०२.२०२३. 
४.जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र.आस्था/ब-४/२२०/२०२३, दि.०६.०३.२०२३. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील २२२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील 


शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. जिल्हा 


न्यायालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवर दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, करमाळा, जि.सोलापूर हे 


नवीन न्यायालय स्थापन करण्यात आल्यामुळे १५ पदांची वाढ झालेली आहे. तसेच काही 


न्यायालयांच्या संख्येमध्ये वाढ / घट झाल्यामुळे जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये 


एकूण २३६ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत विनंती केली आहे. 


संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील ara निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 


आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 


करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 


असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 


देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय, सोलापूर यांच्या 


आस्थापनेवरील २३६ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील पुढील तक्‍यात नमूद केलेली २३६ 
अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ या कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२३/प्र.क्र.५५/कार्यासन ११ 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
| 9 | लघुलेखक श्रेणी -१ ०६ 
२ | लघुलेखक श्रेणी -२ ०६ 
३ | लघुलेखक श्रेणी -३ १८ 
8 | अधीक्षक 03 
५ | सहायक अधीक्षक ०९ 
६ । वरिष्ठ लिपीक २६ 
कनिष्ठ लिपीक ८७ 
मुख्य बेलिफ ०४ 
बेलिफ १९ 
| 9 | ० | वाहनचालक ०२ 
ae | १ | पुस्तक बांधणीकार Po q 
१२ | झेरॉक्स ऑपरेटर Po q 
१३ | शिपाई ५१ 
१४ | Saat शिकक गा १ 
१५ | सफाईगार ०२ 
एकूण २३६ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीडा, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (२०१४ ०१७२ ) (दत्तमत) (अनिवार्य) ०१- वेतन या 
लेखाशीर्षाखालील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक,दि.०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३१०१२१०१००८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


प्रति, 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, जिल्हा न्यायालय, सोलापूर. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 


विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 


SHETYE 


वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 


निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


igitally signed by HEMANGI AJIT SHETYE 


HEMANGI AJIT : 


D6A5210C49CCE93 1861624 


er 1 13 18616: |AE4537D7 
BB43F92AC6D5796595AADB8, cn=HEMANGI AJIT SHETYE 
Date: 2023.03.10 12:16:56 +05'30" 


(हेमांगी शोट्ये ) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ २ पैकी २ 


